कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिळात सवलत या 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 
(लेखाशिर्ष २८०१५६६१) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.०७/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०९ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १ झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६.०४.२०२१ 
२ शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ 
४ शासन निर्णय समक्रमांक दि.१.९.२०२१ 
4) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाची नस्ती क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-३ 
शासन निर्णय :- 
कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिळात सवलत या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन 2029-22 या 


आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २८०१-वीज, ०५, पारेषण व वितरण, ७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशेष घटक 
योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०२) कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत 
(कार्यक्रम) (२८०१५६६१) या लेखाशिर्षाखाली रु.१९२.८६ कोटी इतका नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी संदर्भाधीन 
दि.१.९.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये रु.९६.४३ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०६.०४.२०२१, दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली असून कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ६० टक्के 
मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. वित्त विभागाने कृषी पंप ग्राहकांना वीज बिलात सवलत 
या योजनेसाठी सद्यस्थितीत अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर एकूण अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६०टक्के 
इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने वाचा क्र.५ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार कृषी पंप ग्राहकांना वीज 
बिलात सवलत या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी ६०टक्केच्या मर्यादेत 
(२८०१५६६१) या लेखाशिर्षाखाली रु.१९.२८६ कोटी इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव 
(ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची ARIAT असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 
अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ऊद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.०७/अर्थसंकल्प (विघयो) 


३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 
४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व दि.४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन 
निष्मयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६२१/२०२१/व्यय-१४, दि.३०.६.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१०११४८१६१२२२ असा आहे. सदर आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Prashant 11. 


2.5. 


1 INumber=5599270e38b296e5e5d814ff5976561a3ec66d875aeb4 
Uu n | a h 25d735e1d7c12140929, Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2021.12.10 11:49:00 --05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


talCode=400032, st=Maharasht 


a 
थु > 


प्रत, 


-O 


प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्या, VRS, saya), मुंबई 
सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


CO. OS Oe LO ie OS य स्त्र 


aon 


पृष्ठ २ पैकी 2 


Social Justice & Special 


87 fd 1 e68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240F18 


